अंक ९६ - २८ ऑगस्ट २०२९ 


ह्या महिन्यात सणांची बहार आहे! सण म्हणजे संधी - परंपरांमधून शिकण्याची, निसर्गाच्या जवळ जाण्याची, मेजवानी वर ताव मारण्याची आणि आपल्या लाडक्या 
व्यक्तींबरोबर खूप मजा करण्याची! आपल्या देशात किती वेगवेगळे सण साजरे केले जातात! अनेकदा एकच सण अनेक ठिकाणी वेगवेगळ्या नावांनी साजरा 
होतो. धर्म, प्रांत, संस्कृती नुसार साजर्‍या केल्या जाणार्‍या या वेगवेगळ्या सणांविषयी जाणून घ्यायला आवडेल ना? आपल्या परिचयाच्या, आणि इतरही सणांचा 


आनंद लुटू या! 


उजाले की ईद 


5+ वर्ष । पालकनीती 


रेश्मा आपल्या बाईना दिवाळीनिमित्त खास भेट घेते...सुंदर पणत्या! 
गावात अचानक उठलेल्या दंगलीतून जीव वाचवत घर गाठताना तिच्या 


हातून त्या कुठेतरी पडतात. रेश्मा आपल्या लाडक्या बाईना "उजाले की 


ईद" ची भेट पोहोचवू शकते का? गोष्ट ऐकण्यासाठी चित्राव 


करून पाहर वेगवेगळे सण 


'जोष्ट वाच या दादाची व्हीलचेअर 


5+ वर्ष । प्रथम बुक्स 


बहीण भाऊ एकत्र खेळतात, भांडतात, एकमेकांच्या खोड्या काढतात. 
ह्या गोष्टीत सुद्धा असेच बहीण भाऊ आहेत. दंगा, मस्ती, मज्जा करत 
ही दोघं बागा, बाजार यांसारख्या ठिकाणी काय काय करतात, हे बघू 
या! वाचण्यासाठी चित्रावर क्लिक 


काही सणांविषयी... 


भारतात वेगवेगळ्या धर्मामधून, प्रांतांमधून अनेक सण साजरे होतात 
आजच्या कृतीत आपण भारतातले काही सण ओळखू या! उत्तर ठाऊक 
नसेल तर घरातल्या इतरांना विचारून शोधून काढा! ॒ 


भारतातील विविधता अनुभवण्याची 'सण' ही फार उत्तम संधी आहे. 
आपल्या घरात साजरे होणारे सण सोडले तर इतर सणांबद्दुल 
आपल्याला विशेष माहिती नसते, त्यांचा इतिहास ठाऊक नसतो. ओणम 
पतेती आणि मुहरम ह्या तीन सणांबद्दल आपण जाणून घेऊ या, आणि 
मुलांनाही सांगू या ठी चित्रावर क्लिक कर 


पुस्तक खिडकीचा हा अंक तुम्हाला कसा वाटला? आम्हाला कळवण्यासाठी आणि ५७७५८७९ करण्यासाठी शेजारी पत्राच्या 


कि 


चिन्हावर क्लिक करा. तुम्ही केलेल्या कृती, तुम्हाला आवडलेले लेख, गोष्टी आम्हाला नक्की पाठवा! 
जिज्ञासा किड्स, पुणे 


www.jidnyasaa.com | jidnyasakids@gmail.com | www.facebook.com/JidnyasakKids 


श a 
ala 
क 


